उपमुख्यमंत्री सचिवालय व माहिती 
जनसंपर्क महासंचालनालय स्तरावरील 
समाज माध्यमाच्या कामासाठी 
बाह्यसंस्थेची नियुक्‍ती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.६२ /३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ मे, २०२१ 


१. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: मावज-२०२१/प्र.क्र.६२/३४, दि.१२ मे, २०२१. 

२. उप मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पत्र क्र.जा.क्र. उमुमं/उ.स./नोट/३१७/२०२१, दि. १३ मे, २०२१. 
शासन नणंय:- निर्णय:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये उपमुख्यमंत्री सचिवाळय व माहिती जनसंपर्क 
महासंचालनालय स्तरावरील समाज माध्यमाच्या कामासाठी बाह्यसंस्थेची नियुक्‍ती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर दिनांक १२ मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१११४५७८३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ग lly signed by Ramkisan Naray: jusale 
Ramkisan "माळ 1100011 आती 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb05 5bf154f99ecOb0d9e6 13209e20e7a215f0 
N a raya n fa 0 M Uu ५ a | e कीला ae a 64e4adc3dd94867 1d0896f641 e3e54c25e6deb33: 
2021.05.20 11:24:21 --05'30' 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
9 ष्ट्र 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. सर्व विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
६. सचिव, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

७. महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
८. मा.मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१ /प्र.क्र.६२/३४ 


९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

१०.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 

99. Maree (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मंत्रालय, मुंबई 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.उपसंचालक(लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१५.लेखाधिकारी,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१६.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७.कक्ष अधिकारी/व्यय-४/विनियम, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत) 

१९.निवड नस्ती/कार्या-३४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


